अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी नाशिक 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते 
दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१०८ /२३)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४/१०/२०२३ 


वाचा:- १. शासननिर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.२०/२३/लाक्षेवि(आस्था), दि.२९/०३/२०२३. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.३१/०८/२०२३ व 
दि.०६/०९/२०२३. 
३. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
नाशिक, यांचे पत्र क्र.लेखा-२/१७६/ सन २०२३, दि. २५/०८/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी,नाऱशिक या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र. १ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक 
अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांनी त्यांच्या दि. 
२५/०८/२०२३ च्या पत्रान्वये त्यांचे कार्यालयांतर्गत असलेल्या विभाग व उपविभाग व शाखा 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ९९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ 
पदांना दि. ०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 

वित्त विभागाने संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतू ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, san अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार देण्यात आले आहेत. 

सदर्भ क्र.३ येथील दि. २५/०८/२०२३ रोजीच्या प्रस्तावास अनुसरून, अधीक्षक अभियंता व 
सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी,नाशिक यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ९९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ 
पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२३ पर्यत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय :- 

जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील 
तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, नाशिक यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभाग, उपविभाग व शाखा कार्यालयातील, 
कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी ९९ पदांना व रूपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील ०१ पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१०८ /२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ. कार्यालयाचे नाव | नियत रुपांतरित लेखाशिर्ष 
क्र. अस्थायी अस्थायी 
आस्थापने आस्थापने 
वरील वरील 
पदे पदे 
अधीक्षक अभियंता व मागणी क्र. आय-३ 
सहसंचालक, > : § २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
| महाराष्ट्र अभियांत्रिकी -८०सर्वसाधारण, 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी ,प्रशिक्षण (003) 
/मेटा)नाशिक . ,आस्थापना (०१) 
,मुख्य अभियंता व संचाळक (०१)(०१) 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 
अकादमी , 
नाशिक(अनिवार्य) 
(२४८१ २७०१) 


अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक, 
कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ९९ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ९९ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त 
कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या 
मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत 
किंवा दि. २९/०२/२०२४ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत या अटीच्या अधीन राहून दि. ०१/०९/२०२३ 
ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत, मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 
२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

३. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालू राहतील. 

४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधीळ घट 
/ पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून व याबाबतची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याचे गृहीत धरुन पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 

५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 
करण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 

दि.३१/०८/२०२३ व दि.०६/०९/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१०८ /२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३१००५१६१२३७८२२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, र री, 
P RAD N YA 5 H YA M BNC PBADNYA SHYAM MESHRAM, C = 
MESHRAM ण 


RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.10.05 16:15:48 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र : वरीलप्रमाणे परिशिष्टे “अ” व विवरणपत्रक्र.१ते५ 


Wd :- 


१. महालेखापाल-१, लेखा Wal लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

२. महालेखापाल-२, लेखा परीक्षा( लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर . 

३. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या 

अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास 
तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य 
अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत 
खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 

४. उपसंचालक(प्रशासन), महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, मेटा, नाशिक. 

५. कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, दापोडी (यां), पुणे/ नागपूर/औरंगाबाद. 

६. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, मेरी , नाशिक. 

७. जिल्हा कोषागार कार्यालय, नाशिक /पुणे /नागपूर /औरंगाबाद. 

८. कक्ष अधिकारी, आ( प्रशि/अर्थ-१/२) , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (व्यय - 92) /वित्तिय सुधारणा/विनिमय/ (अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

qo, लाक्षेवि(आस्था) कार्यासन, निवडनस्ती. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१०८ /२३)/लाक्षेवि (आस्था) 
परिशिष्ट- "अ 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१०८/२३/लाक्षेवि ( आस्था), दि.०४/१०/२०२३ चे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी नाशिक,( मेटा यांच्या 
अधिपत्याखालील नियत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि. ०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४ 
नियत अस्थायी | रुपांतरीत अस्थायी 
क कार्यालयाचे नावा । आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील । मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखा शीर्ष 
मुदतवाढ मंजूर | मुदतवाढ मंजूर 
पदांची संख्या पदांची संख्या 
9 ? 2 ह क 
7 महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
4S ce १ 
नाशिक. 
मागणी क्र. आय-३ 
2  । कार्यकारी अभियंता व २७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
प्राचार्य,प्रादेशिक प्रशिक्षण — 
केंद्र, नागपूर १३ तना ० ८०-सर्वसाधारण, 
, नागपूर 
(००३) प्रशिक्षण, 
3 ।कार्यकारी अभियंता व (०१)आस्थापना, 
प्राचार्य, प्रादेशिक प्रशिक्षण 48 कि गो 
केद्र airy a (०१)(०१) मुख्य अभियंता व 
qa ( ; ) : संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
अवेर प्रशिक्षण अकादमी, नाशिक 
४ ।कार्यकारी अभियंता व (अनिवार्य) (२७०१ २४८१) 
प्राचार्य,प्रादेशिक प्रशिक्षण 
क वात १३ ~~ 
, ह 
एकूण ९९ = q 
PRADNYA SHYAM i 
MESHRAM १1 ee 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१०८ /२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र- १ 


शासन निर्णय,क्रमांक-मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र. १०८/२३) /लाक्षेवि(आस्था), दि.०४/१०/२०२३ चे सहपत्र 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 
दिनांक ०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ 


अ.क्र. पदनाम नियत अस्थायी 
अस्थापनेवरील 
मुदतवाढ देण्यात 
आलेली पदे 

हिं . | अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक a 
२. | उप संचालक (प्रशासन)(कार्यकारी अभियंता दर्जी) ae 
३. | उप संचालक (व्यावसायिक परीक्षा)(कार्यकारी अभियंता दर्जा) a 
४. | प्रपाठक (कार्यकारी अभियंता दर्जा) शिक कळो 
५. | सहाय्यक प्राध्यापक(कार्यकारी अभियंता दर्जी) [| 
६. | अ) उप अभियंता | 

ब) सहाय्यक संचालक (प्रशासन) १ 

क) सहाय्यक संचालक (व्यावसायिक परीक्षा) १ 
७. | पाठयनिर्देशक (उप विभागीय अभियंता दर्जा) ३ 
८. | विभागीय लेखापाल * Lo | 
९. | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) aa 
Le ०.| प्रथम लिपिक ae 
a q.| कनिष्ठ अभियंता ३ 
१२. भांडारपाल | शो 
१३.| आरेखक aa 
१४.। वरिष्ठ लिपिक ३ 
q4.| लघुटंकलेखक ३ 
9§.| सहाय्यक आरेखक Lo. "| 
q9.| संगणक (कनिष्ठ लिपिक दर्जी) 8 
9¢.| अनुरेखक शि 
१९.। कनिष्ठ लिपिक ४ 
20.| सहाय्यक ग्रंथपाल az 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१०८ /२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


टंकलेखक 


२१. 3 
22.) वाहनचालक २ 
23.| नाईक ae 
२४. चक्रमुद्रक शिका 
२५.। शिपाई १३ 
२६.। चौकीदार ३ 

एकूण ५९ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 
Al 


PRADNYA SHYAM १६4७ 


Mi 
DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C 


M ES H RAM = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 


OF MAHARASHTRA, OU = WATER 
RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.10.05 16:16:19 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१०८ /२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - 2 
शासन निर्णय,क्रमांक-मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र. 106/23) /लाक्षेवि(आस्था), दि.०४/१०/२०२३ चे सहपत्र 


कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य,प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 
दि. ०१.०९.२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत पदांना मुदतवाढ 


पदनाम नियत अस्थायी अस्थापनेवरीळ मुदतवाढ 
अ.क्र. देण्यात आलेली पदे 
| कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य शिका ओफ 
२ उप विभागीय अभियंता ts 
3 पाठयनिर्देशाक (उप अभियंता दर्जा) 1 अ 
४ कनिष्ठ अभियंता शर ककओकओओ 
षु वरिष्ठ लिपिक io? oo 
द कनिष्ठ लिपिक शिका ae 
७ टंकलेखक 1 आ 
८ अनुरेखक a 
९ वाहनचालक = 
aa ० शिपाई ३ 
निशी १ चौकीदार 1___ a 
एकूण १३ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 
P RA D N YA 5 H YA M DN: GN PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = 
MESHRAM MAHARASHTRA. OU ~ WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 
Date: 2023.10.05 16:16:36 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१०८ /२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र -३ 


शासन निर्णय,क्रमांक-मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र. १०८/२३) /लाक्षेवि(आस्था), दि.०४/१०/२०२३ चे सहपत्र 


कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य , प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र(यांत्रिकी), दापोडी,पुणे-१२ 
दि. ०१.०९.२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत पदांना मुदतवाढ 


अ.क्र. पदनाम नियत अस्थायी अस्थापनेवरील 

मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे 
| कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य शां 
२ | उप विभागीय अभियंता (यांत्रिकी) २ 
3 | कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) _ 
४ | कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) "| ह 
५ | वरिष्ठ लिपिक a शा 
६ | कनिष्ठ लिपिक ra 
७ | टंकलेखक 1 आ. 
८ | अनुरेखक ot 
९ । वाहनचालक i ae 
| o | शिपाई 3 
वि १ | चौकीदार a 11१ 

एकूण- शशि 
PRADNYA ii 


Date: 2023.10.05 16:16:48 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१०८ /२३)/लाक्षेवि (आस्था) 
विवरणपत्र -४ 
शासन निर्णय,क्रमांक-मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र. १०८/२३) /लाक्षेवि(आस्था), दि.०४/१०/२०२३ चे सहपत्र 


कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य,प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद. 
दि. ०१.०९.२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत पदांना मुदतवाढ 


अ.क्र. पदनाम नियत अस्थायी अस्थापनेवरील 
मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे 
बिडी कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य ae ae 
2 | उप विभागीय अभियंता शिका 
३ | पाठयनिर्देठाक (उप अभियंता दर्जा) शिका 
४ | कनिष्ठ अभियंता शका 
५ | वरिष्ठ लिपिक 11१ | 
६ | कनिष्ठ लिपिक i ae 
७ | टंकलेखक a ae 
८ | अनुरेखक LS 
९ । वाहनचालक 1 अ. 
शि ० | शिपाई ३ 
| q | चौकीदार 11 १ 
एकूण १३ 
PRADNYA if 
SHYAM 0000000000 
MESHRAM उ Gertie 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१०८ /२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र -५ 
शासन निर्णय,क्रमांक-मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र. १०८/२३) /लाक्षेवि(आस्था), दि.०४/१०/२०२३ चे सहपत्र 


महाराष्ट्र अभियात्रिकी प्रादेशिक प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दिनांक ०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नांव पदनाम पदसंख्या | सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
a श्री.रामनाथ गोकुळनाथ वानखेडे मजूर शिंग ३०/११/२०२५ 
एकुण रुपांतरीत अस्थायी शी 
आस्थापनेवरील पदे 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRADNYA SHYAM stairs araucepaee- 
M E 5 H RA M MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


Date: 2023.10.05 16:17:13 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी १० 


